RNI No. MAHBIL / 2009 / 31733 

[ पृष्ठे ६ किंमत : रुपये १५.०० 

• 


वर्ष ८ , अंक ५२ ( २ ) ] 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग चार - अ 

गुरूवार , जून ९ , २०२२ / ज्येष्ठ १ ९ , शके १ ९ ४४ 

असाधारण क्रमांक ११ ९ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 

( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 

महसूल व वन विभाग , 

मंत्रालय , मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ९ जून २०२२ . 

अधिसूचना 

भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

66 

क्रमांक संकीर्ण -२०२२ / प्र.क्र ३४ / अ - १ ९ . – ज्या अर्थी , भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाईचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा करण्यात आला आहे ) 
महाराष्ट्र राज्यास लागू असताना , त्याच्या कलम १० क मध्ये , अशी तरतूद केलेली आहे की , राज्य शासनास , सार्वजनिक हितासाठी , 
शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे , उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन आणि प्रकरण तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून कलम 
१० क मध्ये नमूद केलेल्या कोणत्याही प्रकल्पांना सूट देता येईल 
· 

आणि ज्याअर्थी , राज्य शासनास असे दिसून आले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये नमूद केलेल्या जमिनी , 
उक्त कलम १० क च्या खंड ( च ) खाली समाविष्ट असलेल्या आणि यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये नमूद केलेल्या प्रकल्पासाठी 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
उक्त प्रकल्प असा करण्यात आला आहे . ) आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असण्याचा संभव 

99 

आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , राज्य शासनाने , उक्त प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या कमीत कमी ओसाड जमिनीच्या प्रस्तावित संपादनासाठी 
उक्त जमिनीचा विस्तार करण्याची सुनिश्चित केली आहे 
; 

आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाला जनहितासाठी , उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व प्रकरण तीन च्या तरतुदी लागू करण्यातून 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १० क अन्वये उक्त प्रकल्पाला सूट देणे , इष्ट वाटत आहे 
; 

त्याअर्थी , आता , उक्त अधिनियमाच्या कलम १० क द्वारे प्रदान केलेल्या आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व 
अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन याद्वारे जनहितासाठी , उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनच्या आणि प्रकरण तीनच्या तरतुदी 
लागू करण्यापासून उक्त प्रकल्पाला सूट देत आहे . 

( १ ) 

भाग चार - अ -११ ९ -१ 


२ 


अ.क्र . 

( १ ) 

( १ ) १ 

( २ ) १ 
२ 

( ३ ) १ 

( ४ ) १ 

२ 

( ५ ) १ 

२ 

४ 

६ 

८ 

१० 

११ 

१२ 

१३ 

( ६ ) १ 

२ 


m 


४ 

६ 

८ 

९ 

१० 

( ७ ) १ 

( ८ ) १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार अ , जून ९ , २०२२ / ज्येष्ठ १ ९ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची एक 

संपादित करवयाचे जमिनीचे वर्णन 

गाव 

तालुका / जिल्हा 

सर्व्हे नं . / गट नं . 

( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 

फुरसुंगी 

हवेली / पुणे 

१८२ / २A 

लोणी काळभोर 

हवेली / पुणे 

२१६२ 

२०१४ 

वळती 

हवेली / पुणे 

१५३ 

डाळींब 

दौंड / पुणे 

५०५ 

४४४ 

धालेवाडी 

पुरंदर / पुणे 

७२४ 

७६६ 

७६५ 

७६८ 

७६ ९ 

६७५ 

६७२ 

३१२ 

५ ९ ८ 

३१० 

३०८ 

३०५ 

३०४ 

५८७१ 

५८७५ 

५८७७ 

५८८० 

५८८१ 

३७३१ 

५७०७ 

५७०८/१ 

५८२२ 

५८२३ 

१ ९ १ 

५३० 


वाल्हा 


पिसुर्टी 
थोपटेवाडी 


पुरंदर / पुणे 


पुरंदर / पुणे 

पुरंदर / पुणे 


संपादित करावयाची 
जमीन ( चौ.मी. ) 

( ५ ) 

०.०५ ९ ४ 

०.२२ 

०.०५ 

०.२७ 

०.०१५ 

०.०२ 

०.०६ 

०.०८०० 

०.०१ 

०.०३ 

०.३ 

०.२ 

०.०२ 

०.०५ 

०.०१५ 

०.०२ 

०.०२ 

०.२ ९ ५० 

०.०२ ९ ४ 

०.०२६७ 

०.०१ 

०.०२३१ 

०.२२७२ 

०.००७२ 

०.१४ 

०.०२५ 

०.७१८६ 

०.१५ 

०.०१३५ 


( १ ) 

( ९ ) १ 

२ 

८ 

१० 

११ 

१२ 

१३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- अ , जून ९ , २०२२ / ज्येष्ठ १ ९ , शके १ ९ ४४ 

( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 

पिंपरे खुर्द 

पुरंदर / पुणे 

६२१ 

०.०२ 

६२६ 

०.०१ 

६२७ 

०.०१ 

६३१ 

०.०५ 

६ ९ ३ 

०.०४ 

६ ९ ४ 

०.१५ 

७३५ 

०.०१२५ 

९ ०८ 

०.१८ 

९ ० ९ 

०.०५५ 

९ १६ 

०.०३ 

९ २३ 

९ २८ 

०.०४ 

१०६६ 

०.०१ 

०.६२७५ 

एकूण 

२.२२ ९ 

अनुसूची- २ 

प्रकल्पाचा तपशील 

पुणे - मिरज रेल्वेमार्ग दुहेरीकरण 

पुणे- मिरज रेल्वेमार्ग दुहेरीकरण प्रकल्पासाठी भूसंपादन करणे 

उपमुख्य अभियंता ( निर्माण ) , मध्य रेल्वे पुणे 

पायाभूत सुविधा 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

संजय इंगळे , 
शासनाचे सहसचिव . 


प्रकल्पाचे नाव 
प्रकल्पाचा तपशील 

संपादन अभिकरणाचा तपशील 
प्रकल्पाचा उद्देश 


भाग चार - अ -११ ९ -२ 


m 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- अ , जून ९ , २०२२ / ज्येष्ठ १ ९ , शके १ ९ ४४ 

REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 

Mantralaya , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mumbai 400 032 , dated 9th June2022 . 

NOTIFICATION 

RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION , REHABILITATION AND RESETTLEMENT ACT , 2013 . 

No. Sankirna - 2022 / C.R34 / A - 1 - Whereas , section 10A of the Right to Fair Compensation 
and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act , 2013 ( 30 of 
2013 ) , in its application to the State of Maharashtra ( hereinafter referred to as “ the said Act " ) , 
provides that the State Government may , in the public interest , by notification in the Official 
Gazette , exempt any of the projects mentioned in the said section 10A from the application of 
the provisions of Chapter II and Chapter III of the said Act ; 

And Whereas , it appears to the State Government that the lands mentioned in 
Schedule I appended hereto are required or likely to be required for the project mentioned in 
Schedule II appended hereto , which is covered under clause ( b ) of the said section 10A 
( hereinafter referred to as " the said project " ) ; 

And Whereas , the State Government has ensured the extent of the said lands for the 
proposed acquisition being bare minimum land required for the said project ; 

And Whereas , the Government of Maharashtra considers it expedient in the public interest 
to exempt the said project under said section 10A of the said Act from the application of the 
provisions of Chapter II and Chapter III of the said Act . 

Now Therefore , in exercise of the powers conferred by section 10A of the said Act and of 
all other powers enabling it in that behalf , the Government of Maharashtra hereby , in the 
public interest , exempts the said project from the application of the provisions of Chapter II 
and Chapter III of the said Act . 

SCHEDULE - I 
Details of Lands 

Sr. No. 

Village 

Taluka / District 

S.No. or Gut 
No.or City 

Appoximate 
Area of 

suvey No. 

required Land 

( Square Meter ) 

( 1 ) 

( 2 ) 

( 3 ) 

( 5 ) 

( 4 ) 
182 / 2A 

FURSUNGI 

HAVELI / PUNE 

0.0594 

( 1 ) 1 
( 2 ) 1 LONI KALBHOR 

HAVELI / PUNE 

2162 

0.22 

2 

2014 

0.05 

( 3 ) 1 

VALTI 

HAVELI / PUNE 

153 


x 


0.27 

0.015 


( 1 ) 

( 4 ) 1 

2 

( 5 ) 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

( 6 ) 1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

( 7 ) 1 

( 8 ) 1 

( 9 ) 1 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- अ , जून ९ , २०२२ / ज्येष्ठ १ ९ , शके १ ९ ४४ 

( 2 ) 

( 3 ) 

( 4 ) 

( 5 ) 

DALIMB 

DAUND / PUNE 

505 

0.02 

444 

0.06 

0.0800 

DHALEWADI 

PURANDAR / PUNE 

724 

0.01 

766 

0.03 

765 

0.3 

768 

0.2 

769 

0.02 

675 

0.02 

672 

0.05 

312 

0.02 

598 

0.015 

310 

0.02 

308 

0.02 

305 

0.02 

304 

0.02 

0.2950 

5871 

0.0294 

5875 

0.0267 

5877 

0.01 

5880 

0.0231 

5881 

0.2272 

3731 

0.0072 

5707 

0.14 

5708/1 

0.02 

5822 

0.03 

5823 

0.025 

0.7186 

191 

0.15 

530 

0.0135 

621 

0.02 


VHALA 


PISURTI 

THOPATEWADI 

PIMPRE KH 


PURANDAR / PUNE 

PURANDAR / PUNE 

PURANDAR / PUNE 

PURANDAR / PUNE 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार अ , जून ९ , २०२२ / ज्येष्ठ १ ९ , शके १ ९ ४४ 

( 2 ) 

( 3 ) 

( 4 ) 

( 5 ) 

626 

0.01 

627 

0.01 

631 

0.05 

693 

0.04 

694 

0.15 

735 

0.0125 

908 

0.18 

909 

0.055 

916 

0.03 

923 

0.02 

928 

0.04 

1066 

0.01 

0.6275 

TOTAL 

2.229 

SCHEDULE II 

DESCRIPTION OF THE PROJECT 

Name 

Pune - Miraj Doubling Project 

Description of Project 

Details of Acquiring Agency 
Purpose of Project 

Land Acquision for Pune - Miraj Doubling Project . 
Dy . Chief Engineer ( con ) , Central Railway Pune . 
Basic Infrastructure 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

SANJAY INGLE , 

Joint Secretary to Government . 

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE 
OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : 
DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


६ 


( 1 ) 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 


